ग्रंथालय संचालनालयाच्या सुधारित आकृतीबंधातील 
“जिल्हा ग्रंथपाल” (गट-“क” अराजपत्रित) या 
संवर्गातील ७ पदे रद्द करुन त्या ऐवजी “जिल्हा 
ग्रंथालय अधिकारी” (गट-ब, राजपत्रित) या संवर्गात 
७ पदे निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मराग्र-२५१५/प्र.क्र.३५/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं १००३/(१६५/०३)/साशि-५, दि.०६.०२.२००४ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं १००४/(५४/०४)/साशि-५, दि.०४.१२.२००४ 
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं २००८/(६४१/०८)/साशि-५, दि.२७.०४.२००९ 
४) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं २००९/(२८५/०९)/साशि-५, दि.०७.१२.२०१० 
५) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.राग्रंसे १००३/(१२२/०३)साशि-५,दि.२३.०५.२००६ 
६) शासन अधिसूचना, क्र. वेपुर-११२२/प्र.क्र.२०/सुधारणा-२८/सेवा-९, दि. २४.११.२०२२. 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधिन दि. २३.०५.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ग्रंथालय संचालनालय व 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील पदांच्या आढाव्याअंती सहाय्यक ग्रंथालय संचालक/ग्रंथपाल वर्ग-२ 
या संवर्गाची २९ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. संदर्भाधिन दि. २७.०४.२००९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये ग्रंथपाल राजपत्रित गट-ब संवर्गातील १० पदे निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
तसेच संदर्भाधिन दि. ०७.१२.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ग्रंथपाल राजपत्रित गट-ब संवर्गातील ५ 
पदे निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. याप्रमाणे सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय सेवा गट- 
ब या संवर्गात (सहायक ग्रंथालय संचालक /जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, गट -ब) ४४ पदे मंजूर आहेत. 


ग्रंथालय Caesarea अधिपत्याखालील राज्यातील २८ जिल्ह्यांतील जिल्हा ग्रंथालय 
अधिकारी कार्यालयांमध्ये जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी (गट-ब राजपत्रित) हे पद आहे. तथापि, विदर्भातील 
नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अकोला व बुलढाणा या ७ जिल्ह्यामंध्ये जिल्हा ग्रंथालय 
अधिकारी (गट-ब राजपत्रित) हे पद अस्तित्वात नसून तेथील कामकाज “ जिल्हा ग्रंथपाल” (गट-क 
अराजपत्रित) या वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यांमार्फत चालविण्यात येते. राज्यातील सर्व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालयांची कार्ये व सेवा या एकाच स्वरुपाच्या असल्याने या जिल्ह्यांतही जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी हे 
पद असणे आवश्यक असल्याने उच्चस्तरीय सचिव समितीने ग्रंथालय संचालनालयाच्या सुधारित 
आकृतीबंधातीळ “जिल्हा ग्रंथपाल” ( गट-क अराजपत्रित, वेतनश्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३००) या 
संवर्गातील ७ पदे रद्द करुन त्याऐवजी “जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी ( गट-ब राजपत्रित, वेतनश्रेणी ९३००- 
३४८०० ग्रेड पे ४४००) या संवर्गात ७ पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५१५/प्र.क्र.३५/साशि-५ 


शासन निर्णय: 

ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, यवतमाळ, 
वर्धा, अकोला व बुलढाणा या ७ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी हे पद अस्तित्वात नसल्याने 
ग्रंथालय संचाळनालयाच्या सुधारित आकृतीबंधातील “जिल्हा ग्रंथपाल” ( गट-क अराजपत्रित, वेतनश्रेणी 
९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० ) या संवर्गातील ७ पदे रद्द करुन त्याऐवजी “जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी” 
(गट-ब राजपत्रित, वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४००, सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर 
एस-१५:- ४१८००-१३२३००) या संवर्गात ७ नवीन पदे मंजूर करण्यात येत आहेत. 


२. सदर पदांच्या वेतन व भत्ते याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र.डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती, 
१०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (अनिवार्य) ( २२०५ 
०२७१) ०१-वेतन या लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या सन २०२२ मधील तिसऱया बैठकीचे कार्यवृत 
क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२६/आपुक, दि. १८.०७.२०२२ तसेच वित्त विभाग ( आपुक ) अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
५५३/आपुक, दि. १८.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२१६१८००५८८५०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ota signed by PRATAP PANDURANG 


Date: 2022.12.16 18:03:58 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,मंत्रालय,मुंबई. 
७. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
८. सर्व सहायक ग्रंथालय संचालक/जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी (ग्रंथालय संचालनालया मार्फत) 
९. महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई 
१३. अवर सचिव, वित्त विभाग,(अर्थसंकल्प-१९), ( व्यय-५), (आपुक), (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती ( साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


